नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात 
येणा-या विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ 
यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षणाची सुधारीत 
व्यवस्था अंमलात आणण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ मार्च, २०१८ 


संदर्भ :- 

शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण-२००८/१३३८/प्र.क्र.१७१/ ०८/ नवि-२० 

दिनांक ०२ मार्च, २००८ 
प्रस्तावना 

राज्यातील विविध नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत नागरी सुविधा पुरविण्यात येतात. 
त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विविध 
विकासकामे करण्यात येतात. त्यामधून करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा अपेक्षित मानकाप्रमाणे 
नसल्याच्या तक्रारी येत असतात. अशा विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक 
लेखापरीक्षण करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भाकित दिनांक ०२ मार्च, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, वाढते नागरीकरण, नागरी करणाच्या प्रमाणात नागरी 
क्षेत्रात विकास कामांसाठी हजारो कोटींचा वितरीत होणारा निधी विचारात घेता त्यामधून होणारी 
कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने होत असल्याची सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्याकरिता, अशा 
कामांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण अधिक प्रभावी व परिणामकारक करण्यासाठी 
त्याबाबतच्या कार्यपद्धतीत मुलभूत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येणा-या विकास कामे 
गणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यामधून टिकाऊ मत्ता निर्माण व्हाव्यात यासाठी या कामांच्या दर्जाचे 
त्रयस्थ यंत्रणेकडून अधिक प्रभावी व परिणामकारक तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी त्याबाबतची 
सुधारीत कार्यपद्धती अंमलात आणण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे. 
२. त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे टप्पे:- राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून 
करण्यात येणा-या विकास कामांचे त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षण दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात यावे. 
(3) पहिला टप्पा (नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तर) :- 

© या पहिल्या टप्प्यातील त्रयस्थ तांत्रिक लेखा लेखापरीक्षण नगर विकास विभागाच्या 
निधीतून करण्यात येणाऱ्या सर्वच कामांसाठी करण्यात यावे. 
« त्या करिता सोबतच्या प्रपत्र- अ व प्रपत्र-ब मधील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ 
नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांना त्यांनी दिलेल्या देकारास अनुसरून 
नामिकासूचीवर (एमपॅनेल) घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


(ब) दुसरा टप्पा (राज्य स्तर) :- 

© या त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेश शासन स्तरावरून/ आयुक्‍त तथा संचालक 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या स्तरावरून देण्यात यावेत. 

«७ अशी कार्यवाही ज्यांचे आगोदरच लेखापरीक्षण झाले आहे. मात्र, त्याबाबत तक्रार असेल 
किंवा राज्य शासनास ज्या कामाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे आवश्‍यक वाटेल अशा 
सुमारे १० टक्के कामांच्या बाबतीत करण्यात यावे 

«७ या लेखा परीक्षणासाठी सोबतच्या परिशष्ट-क मधील राज्यातील शिखर संस्थांना त्यांनी 
दिलेल्या देकारानुसार नामिकासूचीवर (Va लिस्ट) घेण्यात येत आहे 

३. त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवालाचे विहित प्रपत्र:- त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात 
येणाऱ्या तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण 
रस्ते व इमारत बांधकाम या कामांच्या तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे अहवाल सादर करण्यासाठी नमुने 
सोबतच्या परिशिष्ट ड मध्ये विहित करण्यात आले आहेत. 

४. त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक लेखापरीक्षणासाठी दर:- उपरोक्त 
परिशिष्ट- अ, परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट-क मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांनी कळविलेल्या दरांच्या 
आधारे नामिकासूचीवरील (एमपॅनेळ लिस्ट) सर्व संस्थांसाठी तक्त्यातील दर त्रयस्थ तांत्रिक 
ळेखापरीक्षणासाठी विहित करण्यात येत आहेत. 


अ. । कामाच्या किमतीनुसार कामाचा टप्पा त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणाऱ्या 
क्र तांत्रिक लेखापरीक्षणाच्या फीचा दर 
(कामाच्या किंमतीच्या प्रमाणात) 
Ea. रूपये ५ कोटी पर्यंतची कामे १.०० टक्के 
2 रूपये ५ ते १० कोटी पर्यंतची कामे ०.९० टक्के 
3 रूपये १०ते २० कोटी किमतीची कामे. ०.८० टकके 
४ | रूपये २० ते ५० कोटी किमतीची कामे. ०.७५ टकके 
५ | रूपये ५० ते १०० कोटी किमतीची कामे. ०.७० टकके 
६ | रूपये १०० ते १५० कोटी किंमतीची कामे. ०.६० टकके 
७ | रूपये १५० कोटीपेक्षा जास्त किमतीची कामे ०.५० टकके 


५.___ त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी अदा करण्याबाबतची कार्यपद्धती:- याबाबतची फी 
लेखापरीक्षणाचे ses देणाऱ्या संस्थेशिवाय स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत प्रदान करण्याची आवश्‍यकता 
आहे. त्यानुसार याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती विहित करण्यात येत आहे. 

() महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत weet कामांचे तांत्रिक 
लेखापरीक्षण:- 

(अ) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेशा 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील नामिकासूचीमधील संस्थेस 
द्यावेत. 


पृष्ठ २६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


(ब) अशा प्रकल्पांच्या कामासाठी त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे अहवाल संबंधित 
नामिकासूचीवरील संस्थांनी, थेट आयुक्‍त तथा तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्याकडे सादर करावेत. 
(क) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना निधी वितरण करताना 
राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून १ टक्के रक्‍कम काढून आयुक्‍त तथा संचालक 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या स्तरावर ठेवण्यात येत आहे. 
(ड) त्यामधून संबंधित संस्थांची त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी शासनाने विहित केलेल्या 
दराने (परिच्छेद ४ प्रमाणे) आयुक्‍त तथा संचाळक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी थेट 
संबंधित तांत्रिक संस्थेस फी प्रदान करावी. 
(il) नगर विकास विभागाच्या अनुदानाच्या इतर योजनांमधील कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण:- 
(अ) खालील योजनांमधून वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानातून करण्यात आलेल्या कामांचे 
तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे. 

१) रस्ते अनुदान, विशेष रस्ता अनुदान 
) वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, 
) वैशिष्ट्यपूर्ण योजना (ठोक), 
) नवीन नगरपंचायतींना अनुदान, 
) नवीन नगरपरिषदांना अनुदान, 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


०८ 


Cc 
wes 


नगरपरिषद हद्दवाढ 
महानगरपालिका हद्दवाढ 
महानगरपालिका पायाभूत सुविधा अनुदान, 
महानगरपालिका पायाभूत सुविधा अनुदान (ठोक) 

१०) याशिवाय नगर विकास विभागाकडून निधी वितरण करण्यात येणाऱ्या इतर सर्व 

योजना 

(ब) उपरोक्त योजनांमधून करण्यात येणाऱ्या कामांचे तांत्रिक ळेखापरीक्षणाचे आदेशा संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सोबतच्या प्रपत्र-अ किंवा प्रपत्र-ब मधील नामिकासूचीमधील संस्थेस 
द्यावेत. 
(क) अडा प्रकल्पांच्या कामासाठी त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे अहवाल संबंधित 
नामिकासूचीवरील संस्थांनी, थेट संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत. 
(ड) या योजनांमधून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या बाबतीत त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी 
अदा करण्यासाठी १३ च्या वित्त आयोगाचा आयुक्‍त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन 
संचालनालय यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या निधीचा वापर करण्यात यावा. 
(इ) आयुक्‍त तथा संचाळक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांनी जिल्हानिहाय निधीची 
प्राथमिक गरज विचारात घेऊन यासाठी आवश्‍यक निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 
हस्तांतरीत करावा. 


£39) 


S 


eS 


vo 


पृष्ठ २६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


(फ) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी san तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल संबंधित संस्थेकडून प्राप्त 
झाल्यांनतर संबंधित तांत्रिक लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेस शासनाने विहित केलेल्या दराने 
(परिच्छेद ४ प्रमाणे) तांत्रिक लेखा परीक्षणाच्या फीचे थेट प्रदान करावे. 
(Ul) दुसऱ्या टप्प्यावरील तांत्रिक लेखापरीक्षण :- 
(अ) दुसऱया टप्प्यावरील तांत्रिक लेखापरीक्षणाचे आदेश शासन स्तरावरून/ आयुक्‍त तथा संचालक 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या स्तरावरून सोबतच्या परिशिष्ट-क मधील 
नामिकासूचीमधील संस्थेस द्यावेत. 
(क) अडा प्रकल्पांच्या कामासाठी त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाचे अहवाल संबंधित 
नामिकासूचीवरील संस्थांनी, थेट नगर विकास विभागाकडे सादर करावेत. 
(ड) या योजनांमधून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या बाबतीत त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची फी 
अदा करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे उपलब्ध 
निधीचा वापर करण्यात यावा. 
(फ) अशा तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल संबंधित संस्थेकडून प्राप्त झाल्यांनतर संबंधित तांत्रिक 
लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेस शासनाने विहित केलेल्या दराने (परिच्छेद ४ प्रमाणे) तांत्रिक लेखा 
परीक्षणाच्या फीचे आयुक्‍त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी प्रदान 
करावे. 
६. सुधारीत त्रयस्थ तांत्रिक लेखा परीक्षणाची पद्धती लागू करण्याचा दिनांक:- त्रयस्थ तांत्रिक 
लेखा परीक्षणाची ही सुधारीत पद्धती दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून लागू करण्यात यावी. दिनांक 
०१ एप्रिल, २०१८ रोजी चाळू असलेल्या सर्व कामांचे तांत्रिक लेखा परीक्षणाची व त्यांची फी अदा 
करण्याची कार्यवाही या निर्णयानुसार करण्यात यावे. 
७. शासन स्तरावरील दुसऱ्या टप्प्याच्या तांत्रिक ळेखापरीक्षणात, पहिल्या टप्प्याचे तांत्रिक 
लेखापरीक्षण योग्य प्रकारे झाले नसल्याचे आढळल्यास, ज्या संस्थेने त्या कामाचे पहिल्या 
टप्प्यातील तांत्रिक लेखापरीक्षण पूर्वी केले असेल त्या संस्थेचे नाव नामिकासूचीतून कायमचे 
वगळण्यात यावे. अझ्ञा संस्थेवर भविष्यात असे काम सोपविण्यात येऊ नये व त्यासाठी त्यासंस्थेस 
अपात्र घोषित करण्यात यावे. 
८. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८२०१२२२३४२५ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Pandurang oo 
Jotiba Jadhav isesessresaenncm 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


पृष्ठ २६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


९. 

Go 
११ 
१२ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८ 
१९ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन GAS, वरळी, मुंबई. 
. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 


महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 
.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर. 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुंबई 
आयुक्‍त, सर्व महानगरपालिका 

मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा 

मुख्याधिकारी, सर्व नगरपंचायती 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

, निवडनस्ती, (नवि-३३) 


पृष्ठ २६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


प्रपत्रः- अ 


(शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


दिनांक १२.०३.२०१९८ सोबतचे) 


अ.क्र. 


नामांकित अभियांत्रिको संस्था/ शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालये 


w 


College of Engg Pune. (COEP) 


Government College of Engg Karad 


Government College of Engg Aurangabad 


Government College of Engg Jalgaon 


S| Ki] evl ow 


Government College of Engg Amaravati 


Shri Guru Gobind Singh Institute of Engineering and Technology 
Nanded 


Sardar Patel College of Engg Andheri 


Dr. Babasaheb Ambedkar Lonere 


wo! A! Gil m 


Walchand College of Engg Sangli 


प्रपत्र- ब 


(शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


दिनांक ९२.०३.२०१९८ सोबतचे) 


अ.क्र. 


1 शासकोयतंत्रनकेतनते 767171)__|_| | 


w 


Government Polytechnic Nagpur 


Government Polytechnic Gadchiroli 


Government Polytechnic Arvi 


Government Polytechnic Chandrapur 


Government Polytechnic Sakoli 


Mm} £1 K | wl] ww 


Government Polytechnic Women's Yavatmal 


पृष्ठ २६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


७ Government Polytechnic Washim 
Government Polytechnic Nanded 
8 Government Polytechnic Latur 
१० Government Polytechnic Aurangabad 
११ Government Polytechnic Beed 
श्र Government Polytechnic Jalgoan 
१३ Government Polytechnic Dhule 
aw Government Polytechnic Nashik 
१५ Government Polytechnic Miraj 
१६ Government Polytechnic Kolhapur 
१७ Government Polytechnic Solapur 
Ac Government Polytechnic Karad 
१९ Government Polytechnic Bandra Mumbai 
२० Government Polytechnic Thane 
x8 Government Polytechnic Ratnagiri 


WaA- क 


(शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


दिनांक ९१२.०३.२०१८ सोबतचे) 


अ.क्र. नामांकित अभियांत्रिकी संस्था 
१ IIT Mumbai 
२ VJTI Mumbai 
3 Visvesrayya Engg College Nagpur (VIT) 


26 36 OB oR 


पृष्ठ २६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


परिशिष्ट ड 
(नमुना-एक) 
पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक 
तपासणी अहवालाचे प्रपत्र 


(तपासणी सुचीतील खालील मुद्यांव्यतिरीक्त योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रानासार तसेच योजनेमधील 
समाविष्ट कामांच्या अनुषंगाने तपासणी सुचीमध्ये इतर काही जादा मुद्यांची आवश्यकता असल्यास 
परिस्थितीनुसार त्याचा समावेश तपासणी सुचीत समावेश करण्यात यावा.) 


—----------- अंतर्गत ---- पाणी पुरवठा योजनेचा त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक 
तपासणी अहवाल 
पाणी पुरवठा योजनेच्या ठळक बाबी पुढील प्रमाणे असावेत. 


१) योजनेचा उदभव आहे 

२) योजनेस शासन निर्णय क्र. अन्वये प्रशासकिय मान्यता मिळाली आहे. 

३) योजनेस मुख्य अभियंता यांनी, अन्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 

४) मंजुर आराखड्यासानुसार सदरहू योजना सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सन या नजीकच्या 
टप्प्यातील लोकसंख्या व सन मध्यम टप्यातील लोकसंख्या ब सन च्या अंतिम टप्प्यातील 
लोकसंख्या यासाठी लिटर्स प्रतीमाणसी प्रतीदिन याप्रमाणे पाण्याची गरज विचारात 
घेऊन योजना आखण्यात आली आहे 

५) सन २०१६ या नजीकच्या टप्यातील एवढया लोकसंख्येसाठी द.ल.ली प्रतिदिनी ब मध्यम 
टप्याच्या सन च्या लोकसंख्येसाठी एकुण व सन च्या अंतिम टप्प्यातील लोकसंख्या 


यासाठी दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिनी पाण्याची गरज लागणार आहे. 
६) योजनेचे एकुण द.ल.ली. प्रतिदिनी पाण्याचे आरक्षण मुंजुर आहे. 
७) सदर कामासाठी कोटी इतक्या किंमतीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन यांची मुळ 


निविदा किंमतीवर जास्त/कमी दराने किंमतीची निविदा स्वीकृत करण्यात येवून त्यांना 
अन्वये कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. 


पृष्ठ २६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


८) मंजुर योजनेचा वित्तीय आकृतीबंध 


अ.क्र. | नागरी योजनेची य / स्थानिक | शास / स्थानिक 
/स्थानिक । किंमत | अनुदान स्वराज्य संस्थेचा | दिलेले अनुदान | स्वराज्य संस्थेचा 
स्वराज्य सहभाग स्वत:चा टाकलेला 
संस्थेचे नाव हिश्याची रक्‍कम 


९) योजनेवर आता पर्यंत रु. कोटी एवढा खर्च झाला आहे 


१०) 


विषयांकित योजनेच्या कामांच्या निविदेबाबत माहिती 


अमलबजावणी करणा-या संस्थेचे नाव 


ठेकेदाराचे नाव 


निविदा 


कामाचा कालावध 


कार्यारंभ दिनांक (Date of work order) 


योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा दिनांक 


मुळ निविदेची किंमत 


प्बीकृत निविदेची किंमत 


प्वीकृत निविदेवर अद्यावत झालेला ख 


शासनाच्या दिनांक २५.०५.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये Mobilization advance देण्यास 
मनाई केली आहे तरी दिला असल्यास त्यांची रक्‍कम 


Mobilization advance वसुल केलेली 
रक्‍कम 


१९) सदर योजनेच्या निविदेमध्ये अंतर्भुत केलेल्या कामाबाबतचा सविस्तर तपशील 


S.No. Sub Work 


Amount 


(Sanctioned) 


Expenditure till R.A. 
Bill 


१२) निविदेतील उपांगनिहाय सहस्थिती पुढीलप्रमाणे 
१३) पुरवठा करण्यात आलेल्या व अंथरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
पाईप त पुरवठा त्रयस्थ यंत्रणा । त्रयस्थ यंत्रणा । अथरण्यात 
व्यास ब अंथरण्याची । करण्यात तपासणी तपासणी पत्र | आलेले पाईप 
प्रकार तरतुद (मी) । आलेले पाईप | केलेले पाईप | wae. (मी) upto 
(मी) (मो) latest 
R.A Bill 


पृष्ठ २६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


१४) जल शुध्दीकरण केंद्र (क्षमता दलली पारंपरिक/अपारंपारिक) 

७ प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान ज.शु. केंद्राच्या विविध उपांगांचे बांधकाम प्रगतीत (उल्लेख करणे) 

७ प्रत्यक्ष पाहणी (visual appearance) नुसार सदर बांधकामचे सर्वसाधारणपणे दर्जा (उल्लेख 
करणे) 

७ ज.शु केंद्राच्या पजतावण1० design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. 
अन्वये मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख 
करणे. 

७ ज.शु era Structural design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. अन्वये 
मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख करणे. 

७ ज. शु. केंद्राच्या ५36 GAM Soil investigation Report बाबत अभिप्राय. 

७ आरसीसी बांधकामाच्या क्युब टेस्ट अहवालाचा तपशील खालीलप्रमाणे 

S.No. Description | Date of | Date of testing Av.Comp. Strength | Reference 
M30 casting (N/mm2) Letter No./ 
Date 


7Days | 28 Days | 7Days 28 Days 


उपरोक्‍त चाचणी अहवालानुसारची Compressive Strength मानकानुसार दिसुन येते किंबा नाही 


याचा उल्लेख. 
७ उपरोक्त सर्व चाचणी अहवाल जसे फुटींग, Whe Slab ई. चाचणी त्रयस्थ- यंत्रणेकडुन 
(तंत्रनिकेतन अथवा इंजिनिअरींग, कॉलेज) करुन घेणे अपेक्षित आहे. 
१५) शुध्द/अशुध्द पाण्याची ऊर्ध्व नलिका/लीडींगर्मेन्स/फीडरमेंन्स/वितरण व्यवस्था 
७ पुरवठा करण्यात आलेल्या व अंथरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
पाईपाचा व्यास | Fata पुरवठा | त्रयस्थ त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी पत्र क्र. | अंथरण्यात 
ब्र प्रकार अंथरण्याची | करण्यात | यंत्रणा ब दि. आलेले पाईप 
तरतुद (मी) | आलेले | तपासणी (मी) upto 
पाईप  ।केलेले पाईप R.A.Bill 
(मी) 


Hydraulic testing चाचणी CPHEEO Manual प्रमाणे आहे किंवा नाही यांच्या उल्लेख 
करणे अपेक्षित आहे. 


पृष्ठ २६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


१६) उंच जलकुंभ (ESR/GSR/SUMP) 
Sr. | Description of Soil Name of | Foundation | Design approval Date & 
No | ESR/GSR/SUMP | Investigation agency | passing of | ref 
Capacity & for SBC ref Ref Date 
Staging 
१७) Pumping Machinery 
Sr. | Description | Head of Pump & Make | Date of Inspection Design 
No. | of Pumps (Whether Makes are Testing by | Letter of Third | approval Date 
& Types approved by MJP or Third Party | Party with & ref 
not Please clearly Date & No. 
mentioned) 
१८) घरगुती कनेक्शनचा तपशिल (House Connections) 
S.No. | Length | Pipe | Tender Quantity Actually Laid Quantity 


I |W |U1)IV | Vj Total | 1 II I |IV_ | Vj Total 


७ सर्व कामाच्या प्रगती दर्शविणारे Photos 
१९) कामासाठी वापरलेल्या साहित्याची दर्जा तपासणी 


अ) सिमेंट- 
A) 7 days compressive strength — N/mm2 
28 days compressive strength — N/mm2 
७ LS. Code 8112 प्रमाणे सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength 


N/mm2 असणे आवश्यक आहे उपलब्ध झालेल्या चाचणी अहवालानुसार सदर योजनेसाठी 
बापरण्यात येणा-या सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength  श॥यरा2ेव 
N/mm2 इतकी आहे. ती योग्य आहे किंवा नाही याचा उल्लेख करावा 


ब) स्टील 
Dia in mm 0.2% proof U.T.S. N/mm2_ | % elongation 
stress N/mm2 
७ LS. Code प्रमाणे स्टीलचे चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात 


आलेली स्टीलची चाचणी अहवाल याचा उल्लेख 


क) रेती 


पृष्ठ २६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


Silt Content of sand- 
७ भारतीय मानक क्र. 383 नुसार रेती चाचणी अहवाल व योजनेसाठी ATA आलेली रेती 
चाचणी अहवाल याचा उल्लेख. 
ड) खडी :- 
Impact value - 
IS code 383 प्रमाणे aggregate Impact Value हि wearing surface साठी व त्या व्यतिरीक्त Surface 


साठी चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली खडीचा चाचणी अहवालाचा उल्लेख करणे. 
योजनेची कामे मोठया प्रमाणात ब एकाच वेळी होत असताना सिमेंट, स्टील, खडी, बाळु या 

साहीत्यांची चाचणी वेळोवेळी हाणे गरजेचे आहे. व त्याचे अभिलेखे ठेवणे गरजेचे आहे 

करण्यात आलेल्या विविध उपांगांच्या Concrete च्या Cube ची चाचणी करुन त्याचे चाचणी अहवाल 

प्रापत करणे निविदा शर्तीनुसार ठेकेदाराच्या खर्चाने हाणे अपेक्षित आहे. 

Concrete AT cubes ची चाचणी करणा-या मशीनचे calibration report तसेच मशीनचा Make याबाबत 

माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे. 

२०) सारांशा:- 


त्रयस्थ यंत्रणेकडुन योजनेच्या तपासणीच्या वेळी IS Code किंवा निविदा अटी व शतीच्या 
अनुषंगाने कामाच्या गुणवत्ता संबंधी ज्या काही त्रुटी दिसुन आली असेल ज्याबद्दल मुद्दे निहाय स्वयं स्पष्ट 
अभिप्राय देणे आवश्यक आहे. 


स्वाक्षरी व शिक्का 


त्रयस्थ यंत्रणा 


समसमान 


पृष्ठ २६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 
(नमुना-दोन) 
मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक 
तपासणी अहवालाचे प्रपत्र 


(तपासणी सुचीतील खालील मुद्यांव्यतिरीक्त योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रानासार तसेच योजनेमधील समाविष्ट 
कामांच्या अनुषंगाने तपासणी सुचीमध्ये इतर काही जादा मुद्यांची आवश्यकता असल्यास परिस्थितीनुसार त्याचा 
समावेश तपासणी सुचीत समावेश करण्यात यावा.) 


द स या या दे योजनेअंतर्गत ---- मलनिस्सारण योजनेचा त्रयस्थ 
यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी अहवाल 


मलनिस्सारण योजनेच्या ठळक बाबी पुढील प्रमाणे असावेत. 


१ योजनेस मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी, 
अन्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


२. योजनेस शासन निर्णय क्र. 
अन्वये प्रशासकिय मान्यता मिळाली आहे. 


३. मंजुर आराखड्यानुसार सदरहू योजना सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सन या नजीकच्या 
टप्प्यातील लोकसंख्या वब सन मध्यम टप्यातील लोकसंख्या 

वब सन च्या अंतिम टप्प्यातील लोकसंख्या विचारात घेऊन 
मलनिस्सारण योजना आखण्यात आली आहे 


४. अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनेतुन एकुण . प्रतिदिनी मिळणारे पाणीचे परिमाण 
५. सदर कामासाठी कोटी इतक्या किंमतीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन 

यांची मुळ निविदा किंमतीवर जास्त/कमी दराने किंमतीची निविदा स्वीकृत 
करण्यात येवून त्यांना अन्वये कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. 


६. मंजुर योजनेचा वित्तीय आकृतीबंध 


अ.क्र. | नागरी योजनेची य / स्थानिक | शास / स्थानिक 


/स्थानिक । किंमत अनुदान । स्वराज्य संस्थेचा | दिलेले स्वराज्य संस्थेचा 
स्वराज्य सहभाग अनुदान । स्वत:चा टाकलेला 
संस्थेचे नाव हिश्याची रक्‍कम 


योजनेवर आता पर्यंत रु. कोटी एवढा खर्च झाला आहे 


पृष्ठ २६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


७. विषयांकित योजनेच्या कामांच्या निविदेबाबत माहिती 


पमलबजावणी करणा-या संस्थेचे नाव 


ठेकेदाराचे नाव 


निविदा 


कामाचा कालावध 


कार्यारंभ दिनांक (Date of work order) 


योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा दिनांक 


मुळ निविदेची किंमत 


प्वीकृत निविदेची किंमत 


। स्वीकृत निविदेवर अद्यावत झालेला खर्च | 


शासनाच्या दिनांक २५.०५.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये Mobilization advance देण्यास 
मनाई केली आहे तरी दिला असल्यास त्यांची 
रक्‍कम 


Moblization advance वसुल केलेली 
रक्‍कम 


C. सदर योजनेच्या निविदेमध्ये अंतर्भुत केलेल्या कामाबाबतचा सविस्तर तपशील 


S.No. 


Sub Work 


Amount 
(Sanctioned) 


Bill 


Expenditure till R.A. 


९, निविदेतील उपांगनिहाय सद्दस्थिती पुढीलप्रमाणे 


७ पुरवठा करण्यात आलेल्या व अंथरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे 


पाइप q पुरवठा त्रयस्थ यंत्रणा । त्रयस्थ यंत्रणा । अथरण्यात 
व्यास a अंथरण्याची । करण्यात तपासणी तपासणी पत्र | आलेले पाईप 
प्रकार तरतुद (मी) । आलेले पाईप | केलेले पाईप | wae. झोन 
(मी) (मी) प्रमाणे(मी) 
upto latest 
R.A Bill 


१०, मलनिस्सारण केंद्राची (क्षमता 


आधारीत) 


दलली प्रतिदिन व त्याचे प्रकार(कुठले तांत्रिक पध्दतिवर 


७ प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान मलनिस्सारण केंद्राच्या विविध उपांगांचे बांधकाम प्रगतीत (सविस्तर 
उल्लेख करणे) 


पृष्ठ २६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


प्रत्यक्ष पाहणी (visual appearance) नुसार सदर बांधकामचे सर्वसाधारणपणे दर्जा (सविस्तर 
उल्लेख करणे) 


मलनिस्सारण केंद्राच्या Hydraulic design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. 
अन्वये मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख 
करणे. 


मलनिस्सारण STAT structural design ला यांनी त्यांचे पत्र क्र दि. 
अन्वये मान्यता दिल्याचे पत्र व पत्रामध्ये उल्लेख केलेले अटी व शर्तीची पुर्ततेचा उल्लेख 
करणे. 


मलनिस्सारण केंद्राच्या SBC PTAA Soil investigation Report बाबत अभिप्राय. 
आरसीसी बांधकामाच्या क्युब टेस्ट अहवालाचा तपशील खालीलप्रमाणे 


S.No. Description | Date of | Date of testing Av.Comp. Strength | Reference 
M30 casting (N/mm2) Letter No./ 
Date 
7Days | 28 Days | 7Days 28 Days 


याचा उल्लेख. 


उपरोक्‍त चाचणी अहवालानुसारची Compressive Strength मानकानुसार दिसुन येते किंबा नाही 


७ उपरोक्त सर्व चाचणी अहवाल जसे फुटींग, Whe Slab ई. चाचणी त्रयस्थ- यंत्रणेकडुन 
(तंत्रनिकेतन अथवा इंजिनिअरींग, कॉलेज) करुन घेणे अपेक्षित आहे. 


११९. मलनिस्सारण ऊर्ध्व नलिका/लीडींगमेंन्स व मलनिस्सारण नलिका 


७ पुरवठा करण्यात आलेल्या ब अंथरण्यात आलेल्या पाईपांचा तपशील पुढीलप्रमाणे 


पाईपाचा व्यास | निविदेत पुरवठा | त्रयस्थ त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी पत्र क्र. | अंथरण्यात 

व्र प्रकार अंथरण्याची | करण्यात | यंत्रणा व दि. आलेले पाईप 
तरतुद (मी) | आलेले । तपासणी (मी) upto 

पाईप  । केलेले पाईप R.A Bill 
(मी) 

QQ. संप व पंपहाऊस 

Sr. | Description | Soil Name of | Foundation | Design approval Date & ref 

No | of SUMP Investigation for | agency passing of 

Capacity SBC ref Ref Date 


पृष्ठ २६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


g 3 - Pumping Machinery 


Sr. | Description | Head of Pump & Make | Date of Inspection Design 
No. | of Pumps (Whether Makes are Testing by | Letter of Third | approval Date 
& Types approved by MJP or Third Party | Party with & ref 
not Please clearly Date & No. 
mentioned) 


2 ४. घरटी कनेक्शनचा तपशिल (Property Connections) 


S.No. | Length | Pipe | Tender Quantity Actually Laid Quantity 


I |W |W {IV | V_ | Total | II I |IV_ | V | Total 


७ सर्वे कामाच्या प्र MAUI Photos 


१५.कामासाठी वापरलेल्या साहित्याच्या दर्जाचा तांत्रिक तपासणी अहवाल 


अ) सिमेंट- 
B) 7 days compressive strength — N/mm2 
28 days compressive strength — N/mm2 
७ LS. Code 8112 प्रमाणे सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength 


N/mm? असणे आवश्यक आहे उपलब्ध झालेल्या चाचणी SSAA सदर योजनेसाठी 
बापरण्यात येणा-या सिमेंटची 7/28 दिवसांची Compressive strength  N/mm2 4 
N/mm2 इतकी आहे. ती योग्य आहे किंवा नाही याचा उल्लेख करावा 


ब) स्टील 
Dia in mm 0.2% proof U.T.S. N/mm2_ | % elongation 
stress N/mm2 
७ 1S.Code wart स्टीलचे चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली 


स्टीलची चाचणी अहवाल याचा उल्लेख. 


क) रेती 
Silt Content of sand- 


७ भारतीय मानक क्र. 383 नुसार रेती चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली रेती 
चाचणी अहवाल याचा उल्लेख. 


पृष्ठ २६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


ड) खडी :- 
Impact value - 
IS code 383 प्रमाणे aggregate Impact Value हि wearing surface साठी व त्या व्यतिरीक्त Surface 


साठी चाचणी अहवाल व योजनेसाठी वापरण्यात आलेली खडीचा चाचणी अहवालाचा उल्लेख करणे. 
योजनेची कामे मोठया प्रमाणात ब एकाच वेळी होत असताना सिमेंट, स्टील, खडी, बाळु या 

साहीत्यांची चाचणी वेळोवेळी हाणे गरजेचे आहे. व त्याचे अभिलेखे ठेवणे गरजेचे आहे 

करण्यात आलेल्या विविध उपांगांच्या Concrete च्या Cube ची चाचणी करुन त्याचे चाचणी अहवाल 

प्रापत करणे निविदा शर्तीनुसार ठेकेदाराच्या खर्चाने हाणे अपेक्षित आहे. 

concrete च्या cubes ची चाचणी करणा-या मशीनचे caliberation report तसेच मशीनचा Make 

याबाबत माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे. 


१६. सारांश . 
त्रयस्थ यंत्रणेकडुन योजनेच्या तपासणीच्या वेळी IS Code किंवा निविदा अटी व शतीच्या अनुषंगाने 


कामाच्या गुणवत्ता संबंधी ज्या काही त्रुटी दिसुन आली असेल ज्याबद्दल मुद्दे निहाय स्वयं स्पष्ट अभिप्राय 
देणे आवश्यक आहे. 


स्वाक्षरी व शिक्का 


त्रयस्थ यंत्रणा 


KRRKK 


पृष्ठ २६ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


(नमुना-तीन) 
रस्ते प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी 
अहवालाचे प्रपत्र 
TABLE OF CONTENT 
आ No Description Page No 


1 Introduction 


2 Scope of Work 


3 Details of Site Visit 


4 Cost of Approved Road Project 


5 Work Progress 


ES Material testing reports and its frequency 


7 Observation & Findings 


ey Site Photographs 


३ Conclusion 


पृष्ठ २६ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


INTRODUCTION 


Brief Introduction of the project which will includes the following information of the 
proposed Road. 


A) Name of Project 
B) Location of Project 
Name of the scheme in which the project sanctioned 


D) Date and amount of administrative approval 


E) Date and amount of technical sanction approval 
) 


Financial pattern 


G) Name of Contractor 


H) Date of work order and estimate amount 


|) Date of start of work 


J) Quoted percentage above or below to the estimated cost 


K) Time limit 


L) Defect liability period 


M) Security deposit details 


N) Name of Project Management consultant/Third Party auditor 


O) Details of various approval from local bodies and other department 


same. 


If any other details are required in introduction, third party auditor shall incorporate the 


2. SCOPE OF WORK 


Details of work to be carried out by auditor will be mentioned in report. Technical 


audit inspection report will consists of following works: 
i. Carrying out site visits during construction/ post construction site (as per Tender 
Specification). 
ii. _ Conducting consultation with contracting agencies, officers of concerned Municipal 
Corporation. 
iii. Scrutiny of procedures used for approval of design and drawings. 
iv. Verification/ Review of Material testing reports as per relevant IS/ IRC/ ASTM/ 
AASHTO Standards and its frequency. 
v. Verification/ Review of completed work. 
vi. Collection of cores from completed road sections and testing as per relevant codes 
and any other required tests. 
vii. Analysis of documents including design, drawings, testing reports etc. 


पृष्ठ २६ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


viii. Conclusion based on documents available and site visits. 
3. DETAILS OF SITE VISIT 


Details of location of road section to which visit will be conducted (as per DPR / tender 
document), date of site visit and the names of officials from municipal corporation and 
contractor present during the site visit will be mentioned here. 

4. COST OF APPROVED ROAD PROJECT 


The cost of approved road project as per DPR/ tender document will be given. Also 
map of road network to be up graded as per the tender will be given. Details 
completion of work for various road sections will be given in Table 


the 

of status of 

format. 
Table : Recapitulation Sheet 


Name/Number of Road Section (As 
per DPR /Tender Document) 


fe r. 
No. 


Total Cost % of Work Completion 


5. WORK PROGRESS 


Details of physical & financial work progress sub work wise to be submitted by third 
party auditor. The specimen format for the report shall be as follows. 


PHYSICAL PROGESS FORMAT 


द Quantity : 
ae Quantity as शि : Physical 
‘sto No work per tender Unit 0000. till progress in % Remarks. 
FINANCIAL PROGESS FORMAT 
ee Amount as per Expenditure till Financial 
Sr. No. | No: work Tender date progress in % Remarks 


auditor. 


Concern ULB & contractor will provide the data and assistance to the third party 


पृष्ठ २६ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


If any other details are required in work progress, third party auditor shall incorporate 
the same. 


6. MATERIAL TESTING REPORT AND ITS FREQUENCY 


Testing reports of different type of materials used in the construction of different layer 
thickness will be examined. Material Testing report will be carried out in approved 
laboratory by the contractor and the third party auditor will examine the test results. 
Details of testing requirement as per IS/IRC/MoRTH (Ministry of Roads, Transport 
and Highways, 2013) for different layer of pavement and their frequency of testing will 
be carried out and accordingly should be mentioned in the Third Party report in 
details. 
Specimen format for the same shall be as follows 


Actual Test 


inti : No of Test ; 
Cy Description of | Quantity उ Carried out by . 
No material Executed | "equired as per executing Remarks 
IS/IRC/MoRTH 
agency 


* 


mention whether test reports are in the permissible limit or not as per IS/ IRC/ 
MoRTH/ ASTM/ AASHTO Standards and, if not what remedial action are to be taken. 
Specify in details. The Road furniture as mentioned in tender document should be 
provided by following the guidelines given in IRC:67-2010 and MoRTH 2013. Road 
markings should be provided by following the guidelines given in IRC:35-1997 and 
MoRTH 2013. 


If any other details are required in technical quality audit the third party auditor shall 
incorporate the same. 


7. OBSERVATION AND FINDINGS 
Based on site visits, testing of cores, verification of material testing reports the 
observation will be written on different items of road construction. 
Third party auditor shall also suggest measures required for betterment/ 
enhancement of project. 
8. SITE PHOTOGRAPHS 
Third party auditor shall paste the photographs showing progress of work carried out, 
defective works, safety measures etc. in this head. 
9. CONCLUSION 
Based on all above mentioned points the final conclusion/ suggestions about quality 
of work and status of completion of work will be given. 


Signature & Seal of Third Party 


KKK 


पृष्ठ २६ पैकी 29 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


(नमुना-चार) 


इमारत/ बांधकाम विषयक प्रकल्पाच्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत 
तांत्रिक तपासणी अहवालाचे प्रपत्र 


TABLE OF CONTENT 
sem No Description Page No 
1 Introduction 
2 Scope of work for Technical Quality Audit 
3 Details of Site Visit 
4 Cost of Approved Building Project 
5 Work Progress 
ee Cost Audit 
i Safety Audit 
७ Observation & Findings 
ग्र Site Photographs 
10 Conclusion 


पृष्ठ २६ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


1. INTRODUCTION 


Brief Introduction of the project which will include the following information of the 
proposed building 


P) Name of Project 

Q) Location of Project 

R) Name of the scheme in which the project sanctioned 
5) Date and amount of administrative approval 

T) Date and amount of technical sanction approval 

U) Financial pattern 

V) Name of Contractor 

W) Date of work order and estimate amount 

X) Date of start of work 

Y) Quoted percentage above or below to the estimated cost 

Z) Time limit 

AA) Defect liability period 

BB) Security deposit details 

CC) Name of Project Management consultant/Third Party auditor 

DD) Name of Architect 

EE) Name of Structural Consultant 

FF) Details of various approval from local bodies and other department 


If any other details are required in introduction, third party auditor shall ncorporate the same 


2. SCOPE OF WORK FOR TECHNICAL QUALITY AUDIT 


Third party auditor shall submit the technical quality audit report consisting the 
following points 


A) Details of visit carried out which includes pre and post construction ( as per tender 
specification) 


B) Scrutiny of the procedure used for approval of designs and drawings 


C) Material Testing report will be carried out in approved laboratory by the — contractor 
and the third party auditor will examine the test results/ reports and its frequency as 
per Indian standard or other relevant standard of the following materials 


i) Soil investigation report 
ii) Various tests on soil & murrum used in works for filling 


iii) Cement 


पृष्ठ २६ पैकी 23 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


iv) Sand 

v) Aggregate 

vi) Bricks / Blocks 

vii) Steel 

viii) Cement mortar 

ix) Cement concrete cubes 

x) Mix design 

xi) Tiles/ stones 

xii) Water test 

xiii) Wood test 

xiv) Flush door 

xv) Plywood 

xvi) Aluminum sections 

xvii) Glass 

xviii) Pipes used in plumbing works 
xix) NDT tests carried out at site 
xx) Electrical material used as per IE rules and BIS specification 


Any other material used in construction but not included in the above list 


Specimen format for the same shall be as follows 


Actual Test 


No of Test P 
= Description of Quantity required as ee Our Remarks* 
No. material Executed per Indian ye 
Standard execullng 
agency 


* 


mention whether test reports are in the permissible limit or not as per Indian 
standard or other relevant standards and, if not what remedial action are taken. 
Specify in details 


D) Calibration of machines/ instruments used in works and its validity 


E) Verification/review of completed work 


पृष्ठ २६ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


F) Conclusion based on document available and site visit 


G) Record keeping system at site such as cube testing register, test reports, 
calibration reports, manufactures test reports, material register etc. 


If any other details are required in technical quality audit the third party auditor 
shall incorporate the same 


3. DETAILS OF SITE VISIT 


Details of location of Building project to which visit will be conducted (as per DPR / 
tender document), date of site visit and the names of officials from municipal 
corporation and contractor present during the site visit will be mentioned here. 

4. COST OF APPROVED BUILDING PROJECT 


The cost of approved Building project as per DPR/ tender document will be given. 
Details of status of completion of work for Building will be given in Table format. 


Table : Recapitulation Sheet 


fe Name of the Work (As per DPR 


Total Cost | % of Work Completion 
No. /Tender Document) 


5. WORK PROGRESS 


Details of physical & financial work progress sub work wise to be submitted by 
third party auditor. The specimen format for the report shall be as follows 


PHYSICAL PROGESS FORMAT 


: Quantity Physical 
Ee ‘sub work work acta ei “Unit Completed progress in Remarks 
P till date % 
FINANCIAL PROGESS FORMAT 
Fa Amount as Expenditure till Financial 
No. “Sub work | 245 per Tender date progress in % Remarks | 


Concern ULB & contractor will provide the data and assistance to the third party 
auditor. 


If any other details are required in work progress, third party auditor shall incorporate 
the same 


TS २६ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


6. COST AUDIT 


Third party auditor shall submit the cost audit report as per following Specimen format 


Expenditure Further Total 
4 eat tilllast RA | anticipated | anticipate Remarks 
; P Bill amount d amount 


Cost report shall also consist of approved and anticipated extra items and their 
financial implication. 


Reasons for executing these items. Any changes if occur in the approved DPR 
should be mentioned in the cost audit reports in details. 


If any other details are required in cost audit the third party auditor shall incorporate 
the same. 


7. SAFETY AUDIT 


Detail audit report for safety measures followed at site as per standards. Specify the 
accident occurred at site during construction due to lack of safety measures. 


8. OBSERVATIONS & FINDINGS 


Based on site visit, verification of material tests, technical quality audit, cost audit & 
safety audit. Observations and findings will be written in this head in detail. 


Third party auditor shall also suggest measures required for betterment / 
enhancement of project. 


9. SITE PHOTOGRAPHS 


Third party auditor shall paste the photographs showing progress of work carried 0७, 
defective works, safety measures etc. in this head. 


10. CONCLUSION 


Based on the above mentioned point final conclusion about progress, quality, 
cost & safety is to be mentioned in this head. 


Signature & Seal of Third Party 


KKK 


TS २६ पैकी २६ 


